भिक्षेकरी गृह, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ 
२८७८ या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन 
२०२३-२४ करीता निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- भिक्षेगू-२०२३/प्र.क्र.५७/का-०९ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ - 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०६.०४.२०२३ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०४.२०२३ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०४.०५.२०२३ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०६.२०२३ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०३.०७.२०२३ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.३१.०८.२०२३ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०५.१०.२०२३ 
९. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२९.११.२०२३ 
१०. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२९.१२.२०२३ 
११. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.भिक्षेगू- २०२३/प्र.क्र.५७/का-९, दि.२७.१२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक एक्स १ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण अंतर्गत “भिक्षेकरी गृहे” (अनिवार्य) १०४- वृद्ध विकलांग व निराश्रित व्यक्तीचे कल्याण, (०१)(०१) भिक्षेकरीगृह 
अनिवार्य २२३५-२८७८ या लेखाशीर्षाअंतर्गत खालील उद्िष्टांसाठी स्तंभ क्र. २ मधील उद्दिष्टांकरिता स्तंभ ३ मधील वित्त 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविलेला निधी आतापर्यंत वितरीत केलेला असून स्तंभ 
क्र. ५ नुसार एकूण रु. ३८४२.०० हजार (रु. अडतीस लाख बेचाळीस हजार फक्त) एवढा निधी या शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | तपशीलवारशीर्ष | सन २०२३-२४करिता | यापूर्वी आता या शासन 
वित्त विभागाने वितरीत निर्णयाद्वारे वितरीत 
उपलबध करुन ।केलेला निधी | करण्यात येत असलेला 
दिलेला निधी निधी 
fay 2 3 a el षु 
a १३-कार्यालयीन खर्च २७०३.०० १९७९ .०० ७२४.०० 
२ | २१-साधन, सामग्री व १४०१७.०० | ११६५३.०० २३६४.०० 
पुरवठा 
३ | ५०- इतर खर्च ८५२.०० ४११.०० ४४१.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०२३/प्र.क्र.५७/का-०९ 


अ.क्र. | तपशीलवारशीर्ष | सन २०२३-२४ करिता यापूर्वी आता या शासन 
वित्त विभागाने वितरीत निर्णयाद्वारे वितरीत 
उपलबध करुन केलेला निधी | करण्यात येत असलेला 


दिलेला निधी निधी 
i १__| २ ३ 1 ok | 4 
१० - कंत्राटी सेवा ९०८.०० ५९५.०० ३१३.००० 
एकूण १८४८० १४६३८ ३८४२.०० 
2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे 


राहतील. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शर्तीचे 
तसेच वित्त विभागाने संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/शासन परिपत्रकातील नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. Way झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०११७१६२६१८८५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASAD 


VINAYAKRAO 
KULKARNI 
( प्र.वि. कुलकर्णी ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सहाय्यक आयुक्‍त (भिप्रशा), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
३. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

४. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

५. सर्व अधिक्षक, भिक्षेकरी गृहे (आयुक्‍ताळयामार्फत) 

६. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड नस्ती. का-०९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


